राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण 
नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३४ 
जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय 
प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क) सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता वित्तीय मान्यता देऊन, निधी वितरित करणेबाबत. 
कार्यक्रमांतर्गत - सन २०२१-२२ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२०/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४मार्च, २०२२ 


वाचा : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.९.२०११ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/ 
१२-अ दि.१.११.२०१४. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक यशादा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/ 
१२-अ दि.३०.०४.२०१६ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प 3, 
दि.६ .०४. २०२१. 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 
दि.२४.६.२०२१ 
६. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२१/ ५५/प्रक्र.१०/२१/१२-अ 
दि.०६ .०७.२०२१ 
७. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२०/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 
दि.०७ सप्टेंबर,२०२१ 
८. शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२०/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०२२ 
९. महासचालक, Aaa पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं /२०२१-२२ /MPR/VH.20-238 
दि.०३.०३.२०२२ चे पत्र. 
१०. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२०/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 
दि.२४.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता यशदा पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, 
विभागीय संस्थांमध्ये वर्ग २ व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
वर्ग३ व वर्ग ४ च्या कर्मचा-यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्याचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
झाले आहे. या प्रशिक्षणार्थ्याकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी 
याकरिता संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थांसाठी निवासी प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आळे आहे. नवीन विषयाची तोंड ओळख या 
एक दिवसीय अनिवासी प्रशिक्षणाकरिता संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच संदर्भाधीन क्र.६ च्या 
शासन निर्णयान्वये ऑनलाईन प्रशिक्षणाचे शुल्क दर निश्चित केले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये होणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. ए-४, २०७००८५३ या लेखाशिर्षाखाली रु.९८२.२० लाख इतकी अर्थसंकल्पित तरतुद असून 

संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन परिपत्रकान्वये ६० % मर्यादेत रु.५८९.३२ लाख इतका निधी संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी 

उपलब्ध झाला आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ऑनलाईन व ऑफलाईन झालेल्या / होणा-या प्रशिक्षण 
खर्चाकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार ६०% च्या मर्यादेत परंतू वित्त विभागाने 
मंजूरी दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र. ७ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३००.०० लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला 
आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध होणा-या खर्चाच्या मर्यादेत एकूण २०७४५ प्रशिक्षणार्थी 
यांचा सुधारित प्रशिक्षण आराखडा निश्चित करण्यात येऊन रु.५८०.०५ लाख इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षण खर्चास 
संदर्भाधीन क्र. ८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

आता, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
२०७४५ इतक्या निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण आराखडयाऐवजी एकूण २०६८६ इतक्या प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशासकीय 
प्रशिक्षण देण्यात आले असून या प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार एकूण रु.५,७९,७२,९५०/- इतक्या 
झालेल्या खर्चाची मागणी संदर्भाधीन क्र. ९ च्या पत्रान्वये महासंचालक, यशदा पुणे यांनी केली आहे. त्याअनुषंगाने सर्व 
संबंधित संस्थांना प्रशिक्षण शुल्काच्या खर्चाच्या एकूण रु.५,७९,७२,९५० /-( रुपये पांच कोटी, एकोणऐंशी लाख, बाहत्तर 
हजार, Wel पन्नास फक्त ) इतक्या रक्कमेपैकी यापूर्वी वितरित करण्यात आलेले रु.३,००,००,००० /-( रुपये तीन 
कोटी फक्त) इतके अनुदान वजा केल्यानंतर उर्वरित रु.२,७९,७२,९५० /- ( रुपये दोन कोटी, एकोणऐंशी लाख, 
बाहत्तर हजार, नऊशे पन्नास फक्त) इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

UMTS Wd संस्थांना रु. ३.०० कोटी इतक्या वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे यशदा पुणे यांच्याकडून 
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. 
शासन निर्णय :- 


राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी क्र. ए-०४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३- 
प्रशिक्षण ००-१०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय्य यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१- 
सहायक अनुदान, कार्यक्रमावरील खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता संदर्भाधीन क्र. ४ 
च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण रु.९८२.२० लाख (अक्षरी रुपये नऊऱे ब्याऐंशी लाख, वीस हजार फक्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये 
केलेल्या तरतूदीच्या अनुषंगाने संपूर्ण अनिवार्य ३१,सहाय्यक अनुदान ( वेतनेतर ) नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन 
करण्यात आले आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५च्या दि.२४.६.२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनिवार्य खर्चासाठी एकूण 
रु.९८२.२० लाख इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० % च्या मर्यादेत रु.५८९.३२ लाख ( रुपये पाचशे एकोणनव्वद 
लाख, बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी खर्च करण्याची मर्यादा विहित करण्यात आली असून सुधारित अंदाजामध्येही 
रु.५८९.३२ लाख (रुपये पाचशे एकोणनव्वद लाख, बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी प्रशिक्षण शुल्काच्या खर्चाकरिता 
मंजूर केला आहे. संदर्भाधीन क्र. ७ व १० च्या शासन निर्णयान्वये यशदासह सर्व संस्थांना प्रशिक्षण खर्चासाठी यापूर्वी 
वितरित केलेले रु.३००.०० लाख (अक्षरी रुपये तीनशे लाख फक्त) आणि सन २०२०-२१ च्या प्रलंबित देयकाचे 
रु.९.२५ लाख ( रुपये नऊ लाख, पंचविस हजार फक्त ) असे एकूण रु.३०९.२५ लाख ( रुपये तीनशे नऊ लाख, 
पंचविस हजार फक्त) इतके अनुदान वजा करता उर्वरित रु.२८०.०७ लाख (रुपये दोनशे ऐंशी लाख, सात हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी शिल्लक आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /20/92-3T 


३. त्यास अधीन राहून, यशदा पुणे, ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्था यांना दि. १ एप्रिळ २०२१ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ या आर्थिक वर्षासाठी संस्थांमध्ये ऑनलाईन व ऑफलाईन 
झालेले प्रशिक्षण विचारात घेऊन प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार पुढे दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.२,७९,७२,९५०/- ( रुपये 
दोन कोटी, एकोणऐंशी लाख, बाहत्तर हजार, Teal पन्नास फक्त ) इतका निधी, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या WAT वापर करुन व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून, तसेच वित्त 
विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार "३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे:- 


«७ "विवरणपत्र ए" यशदापुणे, रु.१५,६८,५००/- 
ढ "विवरणपत्र बी " ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.१ ,९४,१९,२५०/- 
° "विवरणपत्र सी " ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.६९,८५ ,२००/- 


एकूण रु.२,७९ »७२,९५०/- 


४. त्यानुसार आता राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यहादा पुणे, ६ विभागीय व ३४ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दि. १ एप्रिल, २०२१ ते दि. २८फेब्रुवारी, २०२२ या ११ महिन्याच्या कालावधीत ऑनलाईन व 
ऑफलाईन घेण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रशिक्षण वरील खर्चाची रक्‍कम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ए 
विवरणपत्र “बी” आणि विवरणपत्र “सी” मधील रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार (यशदा पुणे रु. १५,६८,०००/- 
+ ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.१,९४,१९,२५०/- आणि ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
रु.६९,८५,२००/- एकूण रु.२,७९,७२,९५०/- ( रुपये दोन कोटी, एकोणएऐंशी लाख, बाहत्तर हजार, नऊडो पन्नास 
wad ) इतकी रक्कम राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, यांनी प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम 
म्हणून संस्थांना वितरित करावी. 


५. यासाठी होणारा (यशदा पुणे रु. १५,६८,०००/- + ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
रु. १,९४,१९,२५०/- आणि ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.६९,८५,२००/-) रु.२,७९,७२,९५०/- ( रुपये 
दोन कोटी, एकोणऐंशी SE, बाहत्तर हजार, Whe पन्नास Had) इतका खर्च “ मागणी क्र. ए-४ २०७०-इतर 
प्रशासकीय सेवा oo - ००३ - प्रशिक्षण oo - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय 
यावरील खर्च (२०७० ०८५३) " ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर ) " या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान व यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने 
तात्काळ कोषागारातून आहरित करावे. सदर अनुदानाची संबंधित कोषागारातून आहरित करण्यात आलेली रक्‍कम 
महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच SATA नोंदली गेळी आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. 


0. यशदा पुणे यांनी, वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विनियोग प्रमाणपत्र (UTILIZATION 
CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला ( सदर विनियोग 
प्रमाणपत्रात बाबनिहाय तपशीलवार खर्चाची नोंद घेऊन ) तातडीने सादर करावे. 


८. ६ विभागीय व ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष पुर्ण केलेल्या प्रशिक्षणानुसार त्यांना 
प्रशिक्षण शुल्क वितरित करणे, यशदा पुणे, यांना, बंधनकारक करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


९. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन 


देईल. 


१०. संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ मधील खर्च मंजूर अनुदाना इतका सिमीत ठेवावा. 


११. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९/ 
२०२२/१४४३, दि.१८.१.२०२२ व संदर्भ क्र. १३६/२०२२/ व्यय ४ दि.१६.३.२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३२४१३०५५०७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAUMUDI RAVINDRA MARGAJ 

KAUMUDI ण 00 een 
RAVINDRA ॥॥॥९७॥ ७ वा ent 
0 


(कौमुदी मरगज) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

३. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

५. लेखा अधिकारी, यशदा पुणे. 

६. अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

७. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 

१०. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


विवरणपत्र-ए 
क्रमांक टिआरएन २०२० / प्रक्र.१२४/२०/ १२-अ दिनांक २४ मार्च,२०२२ 


अ.क्र. यशदा पुणे शिखर एप्रिल २०२१ते । दि.७ सप्टेंबर २०२१ अन्वये | एप्रिल २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ 
स्था फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत | वितरीत करण्यात आलेल्या | पर्यंत झालेल्या प्रशिक्षणाकरिता 
झालेल्या प्रशिक्षण । अनुदानाची रक्‍कम उर्वरित वितरित करावयाच्या 
खर्चाची रक्‍कम अनुदानाची रक्‍कम 
पिं २ ३ i oe दु 
| राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण | रु.१,६५,६६,५००/-- | रु. १,४९,९८,०००/- रु.१५,६८,५००/- 
मूल्यमापन यंत्रणा,यशदा 
पुणे 
विवरणपत्र-बी 


क्रमांक टिआरएन २०२० / प्रक्र.१२४/२० / १२-अ दिनांक २४ मार्च,२०२२ 


अ.क्र. Arar पुणे शिखर स्था एप्रिल २०२१ते । दि.७ सप्टेंबर २०२१ अन्वये| एप्रिल २०२१ ते फेब्रुवारी 
फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत । वितरीत करण्यात २०२२ पर्यंत झालेल्या 
झालेल्या प्रशिक्षण । आलेल्या अनुदानाची प्रशिक्षणाकरिता उर्वरित 
खर्चाची रक्‍कम रक्‍कम वितरित करावयाच्या 
अनुदानाची रक्‍कम 
a 2 3 शिक शा पु 
aa मराठवाडा प्रबोधिनी, औरंगाबाद | रु. 39,02,000/- रु.५,००,०००/- रु.२६,०८,०००/- 
२ विदर्भ प्रबोधिनी, अमरावती रु.७४,४३,०००/- रु.३७,१६,२५०/- रु.३७,२६,७५०/- 
3 रामेती, पुणे रु. ५७,९३,७५०/- रु.२१,००,०००/- रु.३६,९३,७५०/- 
8 सांगली, कुंडल प्रबोधिनी रु. १६,८६,०००/- रु.५,७०,०००/- रु.११,१६,०००/- 
५ नाशिक महसूल प्रबोधिनी, रु. ४४,२८,०००/- रु.२१,५६,२५०/- रु.२२,७१,७५०/- 
नाशिक 
६ वनामती, नागपूर रु. ८०,५३,५००/- रु.२०,५०,५००/- रु.६०,०३,०००/- 
एकूण रु.३,०५,१२,२५०/- रु.१,१०,९३,०००/- रु.१,९४,१९,२५० लाख 
KAUMUDI ON:CN KAUMUD RAVINDRA MARGAL,C = N 
RAVINDRA MARGA ७७ ocPantwent 
(कौमुदी मरगज) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


विवरणपत्र-सी 


क्रमांक टिआरएन २०२० / WH.928/2o / १२-अ दिनांक २४ मार्च,२०२२ 


अ.क्र विभाग जिल्हा संस्थांची नावे एप्रिल २०२१ ते दि ७.सप्टेंबर एप्रिल २०२१ ते 
फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत | २०२१अन्वये फेब्रुवारीर०२२ पर्यंत 
झालेल्या प्रशिक्षण वितरीत करण्यात । झालेल्या 
खर्चाची रक्‍कम आलेल्या प्रशिक्षणाकरिता उर्वरित 
अनुदानाची रक्‍कम | वितरित करावयाच्या 
अनुदानाची रक्‍कम 
i! २ ३ शिळा षु 
नागपूर जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,गंगाबाई रूग्णालयाजवळ, जुनी पंचायत २९१००० १००००० १९१००० 
समिती, नेहरू चौक, गोंदिया 
२ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, वर्धा- ४०९२०० १११६०० २९७६०० 
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, माताकचेरी, श्रध्दानंद पेठ,नागपूर २२५००० १००००० १२५००० 
8 जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, शास्त्री चौक, भंडारा- ६६६०० १००००० -३३४०० 
4 सेंट्रल फॉरेस्ट रेजर GIST, AS रोड, चंद्रपूर ३७०८०० १००००० २७०८०० 
६ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली - १४७६०० १००००० ४७६०० 
७ अमरावती । महाराष्ट्र लेखा व वित्त प्रशिक्षण केंद्र,मांगीलाल प्लॉट, कॅम्प रोड,अमरावती २०८८०० १००००० १०८८०० 
८ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,ळखाळा,रायसोड रोड, जिल्हा -वाशिम ६०००० १००००० -४०००० 
९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, संतोषी माता मंदिराजवळ, हनुमान वस्ती, १८९००० १००००० ८९००० 
जिल्हा- अकोला 
।१०_ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, आकाडावाणी केंद्राजवळ, जिल्हा-यवतमाळ. ३०१८०० १००००० २०१८०० 
faq q ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र,बुलढाणा ३१२६०० १००००० २१२६०० 
१२ | मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, ओरंगाब ६३३००० २७१८०० ३६१२०० 
93 ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मराठवाडा अँग्रीकल्चर विद्यापीठ,परभणी ५७३००० १००००० ४७३००० 
१४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,शिवाजी नगर, जिल्हा- हिंगोली १७४६०० १००००० ७४६०० 
व्ष वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था,देऊळगावराजा रोड, पी.बी९३.,जालना २४२४०० १००००० १४२४०० 
१६ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मांजरा कॉलनीच्या बाजूला,अंबेजोगाई, १५०६०० १००००० ५०६०० 
जिल्हा- बीड 
१७ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,श्रीनगर, जिल्हा- नांदेड ३१४४०० १००००० २१४४०० 
१८ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,बार्शी रोड, दत्त नगर,मुरूड,लातूर. ३७८६०० १००००० २७८६०० 
१९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,विद्यानगर, तांबरी विभाग, जि- उस्मानाबाद. ३६६६०० १००००० २६६६०० 
२० «| नाशिक दादासाहेब चौधरी वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था पाळ,जळगाव ३७९२०० २११८०० १६७४०० 
२१ नाशिक ५४३६०० | oe ५४३६०० 
0२ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जुने गरुड हायस्कूल इमारत, साक्री रोड, धुळे २४२४०० १००००० १४२४०० 
23 जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा -अहमदनगर ३५५८०० १५१८०० २०४००० 
२४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा परिषद आवार, गट सदन इमारत, ३००६०० १००००० २००६०० 
नंदुरबार 
२५ । पुणे ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था मांजरी फार्म,पुणे जिल्हा पुणे ७६५००० ४६२००० ३०३००० 
२६ सांगली वानिकी प्रशिक्षण विद्यालय,कुंडल (कुंडल प्रबोधिनी), सांगली १३०२०० Fe १३०२०० 
२७ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर १००२०० १००००० २०० 
२८ रामेती, गेट नं ४,शहाजी AAR ALATA इमारती जवळ, लाईन बाजार, कोल्हापूर १७८२०० १००००० ७८२०० 
२९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, फलटण, जिल्हा- सातारा ११९४६०० १००००० १०९४६०० 
३० । कोकण वनरक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,ाहापूर,ठाणे ३४८००० १००००० २४८००० 
३१ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, तहसील कार्यालयाच्या बाजुला,जि.-सिंधुदूर्ग १२९६०० १००००० २९६०० 
३२ तराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (TAA ),खोपोळी, रायगड ३५२८०० १००००० २५२८०० 
३३ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मिरजोळे, रत्नागिरी-४१५ ६१२ ३९८४०० १००००० २९८४०० 
3४ पालघर ६०००० १००००० -४०००० 
एकूण wd १,०८,९४,२०० 38,08,000 &8,C4,200 
KAUMUDI RAVINDRA SUA 
MARGAJ SEAL MST ATOM PATENT 
(कौमुदी मरगज) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


